RNI No. MAHBIL/2009/37831 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-ब 


वर्ष ७, अंक ३] बुधवार, जानेवारी ६, २०२१/पौष १६, शके १९४२ [पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 











असाधारण क्रमांक ९२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम ब आदेश. 


गृहनिर्माण विभाग, 
३ रा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ डिसेंबर २०२० 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र सरकारी जागांतून काढून टाकण्याबाबत अधिनियम, १९५५. 


क्रमांक नियुक्‍ती-२०२०/प्र.क्र.१७३/जीएनपी.--महाराष्ट्र सरकारी जागांतून काढून टाकण्याबाबत अधिनियम, १९५५ (१९५६ 
चा २) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, आणि याबाबत निर्गमित केलेले आदेश व अधिसूचना यांचे 


अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड (ब) च्या अर्थांतर्गत महामंडळाच्या जागा म्हणून 





महाराष्ट्र राज्यातील, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळाच्या मालकीच्या, त्याने घेतलेल्या किंबा त्याने पट्ट्याने दिलेल्या किंवा 
धारण केलेल्या क्षेत्रामधील जागांच्या बाबतीत, उक्त अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून, प्रत्येक 
महसूल विभागात, कार्यकारी अभियंत्याची नियुक्‍ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा. को. धनावडे, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-ब-१२--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, जानेवारी ६, २०२१/पौष १६, शके १९४२ 
HOUSING DEPARTMENT 


3rd Floor, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, 
Mumbai 400 032, Dated 23rd December 2020. 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT PREMISES (EVICTION) AcT, 1955. 


No. Niyukti-2020/C.R.173/GNP.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the 
Maharashtra Government Premises (Eviction) Act, 1955 (II of 1956), and in suppression of all the 
orders and notifications issued in this behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints 
Executive Engineer, in every revenue division to be the Competent Authority, for carrying out the 
purposes of the said Act, within the revenue division in respect of the premises in the area belongs 
to, taken or lease or held by, on behalf of the Maharashtra, State Road Transport Corporation in 
the State of Maharashtra being Corporation Premises within the meaning of Clause (0) of section 
2 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


R. K. DHANAWADE, 


Deputy Secretary to Government. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI 
SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


